नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण 
सभेने दि. १ जुले, २०१४ रोजी पारीत केलेले 
ठराव क्र. ६३० व ठराव क्र. ६३१ अंतिमत: 
विखंडीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नमुंम-१२१५/प्र.क्र.३१/१५/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- २० जून, २०१८. 


संदर्भ:-१) नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन समिती ठराव क्र. २५, दि. ३०.०९.२०१३. 

२) नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेचा विषय क्र. ४, ठराव क्र. ३७९, 
दि. १८.१०.२०१३ 

३) नवी मुंबई महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र. ६३० व ठराव क्र. ६३१, 
दि. ०१.०७.२०१४ 

४) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे दि. १५.०४.२०१५ चे पत्र. 

५) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. नमुंम-१२१५/ प्र.क्र. ३१/१५/नवि-२८, 
दि. ०३.०७.२०१५ 


प्रस्तावना:- 
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि. १८.१०.२०१३ रोजी नवी मुंबई 

महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या वातानुकुलीत आणि सर्वसाधारण बसेसच्या सुधारित 
तिकिट दराची अंमलबजावणी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सदरील तिकिट वाढीस ज्या 
दिनांकास मंजूरी देईल त्यानंतरच्या दिनांकापासून करण्याचा ठराव क्र. ३७९ मंजूर केला. 

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, मुंबई महानगर क्षेत्र यांनी दि. ०१.०३.२०१४ रोजी नवी 
मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या दरवाढीस मान्यता देऊन सुधारीत तिकिट 
दरवाढीची अंमलबजावणी दि. १०.०३.२०१४ पासून करण्याचे निर्देश दिले. तथापि, सदर 
कालावधीत लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीची आचारसंहिता असल्याने सुधारीत तिकिट 
दरवाढीची अंमलबजावणी करता आली नाही. 

दरम्यान नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दि.०१.०७.२०१४ रोजी नवी 
मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाच्या वातानुकुलीत आणि सर्वसाधारण बस सेवेच्या 
तिकिट वाढीच्या ठरावात फेरबदल करण्यास अथवा ठराव रद्द करण्यास नवीन ठराव क्र. ६३० 
मंजूर केला तसेच सुधारित तिकिट वाढीचा मुळ प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ठराव क्र. ६३१ मंजूर 
केला. 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुंम-१२१५/प्र.क्र.३१/१५/नवि-२८ 


उपरोक्त ठराव क्र. ६३० व ६३१ दि. ०१.०७.२०१४ हे महानगरपालिकेच्या आर्थिक 
हिताच्या विरूध्द असल्याचे राज्य शासनाचे मत झाल्याने शासनाच्या दि. ३.०७.२०१५ च्या 
शासन निर्णयान्वये निलंबित करण्यात आलेले आहेत. 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक ०१ जुले, २०१४ रोजी पारीत 
केलेले ठराव क्र. ६३० व ठराव क्र. ६३१ अंतिमत: विखंडीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

उपरोल्लेखित प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र 

महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५१(३) मधील तरतूदीनुसार शासनास 
असलेल्या अधिकारात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दिनांक ०१ जुले, 
२०१४ रोजी पारीत केलेले ठराव क्र. ६३० व ठराव क्र. ६३१ हे महानगरपालिकेच्या आर्थिक 
हिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने अंतिमत: विखंडीत करण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१८०६२०१२२०५७३१२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार ]देशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 
४, 0 it Of Mal 


ee 
N avn at h Ra vaJ | : C=IN, o=Governmen harashtra, ou=Urban 

, st=I htra, 

2.5. b31d75c2a13f319632f0d 


, 01 
ostalCode=400032, st=Maharashtra 
a ०९0७, 
serialNumber=30e05bf6f1 ed 1 1d82b5689c9fc6b47a271a6b22790 
a h a9388dba7f3db15e247ff5, cn=Navnath Ravaji Wath 


it, 
bfl d8ef74e3ffe622f226! 
Date: 2018.06.20 12:22:38 +05'30' 


(नवनाथ रा. ATS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) महापौर, नवी मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
३) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 

) प्रधान सचिव ( नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
५) निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


